सन २०१९-२० प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडयामध्ये (PIP) वचनबद्ध ठेवलेल्या 
(Committed) अनुदानातून आयपीएचएस 
कार्यक्रमांतर्गत जैव वैद्यकीय कचरा 
व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या साधन सामुग्री 
खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेस 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा :- 
area निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य-७, 
दिनांक २३.०७.२०२०. 


शुध्दीपत्रक :- 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य-७, दिनांक 
२३.०७.२०२० मधील परिच्छेद क्र.१ मध्ये “ब-प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल” या शिर्षकाखालील 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.६ “Total Approx. Budget” या खाळील “Total” रक्कम 
रु.३,०३,१८,२१२/- अशी वाचण्यात यावी. 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥80५9॥॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१९१२००३३८९१७ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | Nn d पर ककी o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 


Raghunath ४५५५२ 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


Ku | ka rm i 2c2c03, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2020.08.26 15:17:18 +05'30' 


(मिलींद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान संचालक, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.०९/आरोग्य -७ 


२. संचालक,आरोग्यसेवा,मुंबई, 

३. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 
४. अतिरिक्त संचाळक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 
५. सर्व सहसंचालक ( आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामार्फत ) 
उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

सर्व सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


one GS —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


